अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गात तात्पुरत्या तसेच तदर्थ 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत... 

नाशिक विभाग : 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु AH, HATHA, Fag - ४०००३२. 
दिनांक:- ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२०.०२.२०१९. 
३) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, दि.०१.०८.२०१९. 
४ शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१. 
५) शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., महसूल विभाग वाटप नियम, दि.१४.०७.२०२१. 
६) शासन निर्णय, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि.१८.०४.२०२२. 
७) शासन अधिसूचना,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.,क्र.सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 
८) शासन निर्णय, सा.प्र.वि./१६-अ, क्र. दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, दि.२०.०४.२०२३. 
९) शासन आदेशा, सम क्रमांक, दि.३०.०८.२०२४. 


-: शासन आदेडा :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील खालील तक्त्यात नमूद पुरवठा निरीक्षक, गट-क 
(वेतनश्रेणी 5-१०: २९२००-९२३००) यांना निवडसूची सन २०२२-२३ व निवडसूची सन २०२३-२४ मधून निरीक्षण 
अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गात 
शासन आदेशा, दि.३०.०८.२०२४ अन्वये पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. 
२. आता, या आदेशाद्वारे संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यांना या आदेशात नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री./ | निरीक्षण अधिकारी/परिमंडळ | वाटपकेलेला | निरीक्षण अधिकारी / परिमंडळ 
क्र. | श्रीम. अधिकारी यांचे नाव महसूल विभाग | अधिकारी पदी पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना 
a] 2 3 8 दु 
अ) नियमित पदोन्नती (४८) : 
eae श्री. सुदर्शन बाबासाहेब केदार नाशिक ता. राहुरी, जि. अहमदनगर 
२ | श्री. | दिनेश गोकुळ ठाकरे नाशिक ता.शिरपूर, जि.धुळे 
३ | श्री. | पवन मुरलीधर सूर्यवंशी नाशिक ता.चांदवड, जि.नाशिक 
४ | श्री. | विवेक शिवाजी जमधडे नाशिक ता.सिन्नर, जि.नाशिक 
५ | श्री. | महेश शांताराम ठाकुर नाशिक ता.मालेगाव, जि.नाशिक 
६ | श्री. | राजेंद्र भिवराज शिदे नाशिक ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर 
७ | श्री. | ललित सुभाष पाटील नाशिक ता. इगतपुरी, जि.नाशिक 
८ | श्री. | ज्ञानेश रामकृष्ण कोरे नाशिक ता.श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 
९ | श्री. | अमोल जयकुमार पाटणकर नाशिक ता. शहादा, जि.नंदुरबार 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


| १० | श्रीम. | शारदा रामकृष्ण गावंडे नाशिक ता.देवळा, जि.नाशिक 
११ । श्रीम. | रंजना मारोती बहादे नाशिक ता. जळगाव, जि. जळगाव 
१२ | श्री. | नितीन रामदास नंदावार नाशिक ता. सिंदखेडा, जि.धुळे 

१३ | श्री. | धनंजय पुरुषोत्तम नवले नाशिक ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर 
१४ | श्री. | अनिल हरिचंद्र उपरे नाशिक ता. पेठ, जि. नाशिक 

१५ | श्रीम. | किरण देवराव मेश्राम नाशिक ता.चोपडा, जि. जळगाव 
१६ | श्री. | विवेक भाऊराव शिरेकर नाशिक ता. रावेर, जि. जळगाव 
१७ | श्री. | प्रविण बाळकृष्ण वाढई नाशिक ता. पारनेर, जि. अहमदनगर 
१८ | श्रीम. | प्रणाली तुकडोजी फुल्लुके नाशिक ता. त्र्यबंकेश्वर, जि. नाशिक 
१९ । श्री. | अमोल पुरबाजी कांबळे नाशिक ता. शोवगाव, जि. अहमदनगर 
२० | श्री. | नारायण जयाजी yd नाशिक ता. जामनेर, जि.जळगाव 
२१ | श्री. | aber बबनराव शिरभाते नाशिक ता.भडगाव, जि.जळगाव 
२२ | श्री. । अमोल देविदास फोफसे नाशिक ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर 
२३ | श्रीम. | ज्योत्सना अशोक हनवते नाशिक ता. चाळीसगाव, जि.जळगाव 
२४ | श्री. | विशाल शांकर कांगणे नाशिक ता.अक्राणी, जि. नंदुरबार 
२५ | श्रीम. | सुषमा मेघश्याम उरकुडे नाशिक ता. पाचोरा, जि.जळगाव 
२६ | श्री. | अभिमन्यू विलासराव were नाशिक ता. यावल, जि.जळगाव 
२७ | श्रीम. | रुकसाना जमाल शोख नाशिक ता.अंमळनेर, जि.जळगाव 
२८ | श्री. | शिवकुमार रामभाऊ निरगुडे नाशिक ता. पारोळा, जि. जळगाव 
२९ | श्रीम. | रोडाना गणपती रेवतकर नाशिक ता. भुसावळ, जि. जळगाव 
३० | श्रीम. | करुणा भिमराव बडगे नाशिक ता.बोदवड, जि.जळगाव 
३१ | श्री. | योगेश यादवराव बोकडे नाशिक ता.कर्जत, जि.अहमदनगर 
३२ | श्रीम. | द्वारका शिवाजी आगळे नाशिक ता.तळोदे, जि.नंदुरबार 
३३ | श्रीम. । स्नेहल गुरूदास dear नाशिक ता. नांदगाव, जि. नाशिक 
३४ | श्रीम. | रेवना राजू कांबळे नाशिक ता. धरणगाव, जि. जळगाव 
३५ | श्री. | सोमनाथ सखाराम बोंदरे नाशिक ता.मुक्‍ताईनगर, जि. जळगाव 
३६ | श्रीम. | निलीमा देविदास काळमेघ नाशिक ता.अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार 
३७ | श्री. | हर्षद छगन नेरकर नाशिक ता. सुरगणा, जि.नाशिक 
३८ | श्री. | अतुल अशोक गायकवाड नाशिक ता.निफाड, जि.नाशिक 
३९ | श्री. | शिवराज अंबादास पवार नाशिक ता.अहमदनगर,जि. अहमदनगर 
vo | श्री. | रसिक रत्नाकर सातपुते नाशिक ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर 
४१ । श्री. सुदर्शन गोविंदा दुर्योधन नाशिक ता.नेवासा, अहमदनगर 
४२ | श्री. | विनायक नरेंद्र कोळी नाशिक ता.सटाणा, जि.नाशिक 
४३ | श्री. | विवेक विनोद वैराळकर नाशिक ता.एरंडोल, जि.जळगाव 
४४ | श्री. | अक्षय बाळकृष्ण लोहारकर नाशिक ता. दिंडोरी, जि.नाशिक 
४५ | श्री. | सचिन शिवाजी शिदे नाशिक ता. जामखेड, जि.अहमदनगर 
४६ | श्री. | स्नेहल रामदास गायकवाड नाशिक ता.राहता, जि.अहमदनगर 
४७ । श्रीम. हर्षा सुभाष महाजन नाशिक ता.धुळे, जि.धुळे 

४८ | श्री. | विशाल सुनिल धुमाळ नाशिक ता.कळवण, जि.नाशिक 
ब) तदर्थ पदोन्नती (09) : 

४९ | श्री. | संदीप निवृत्ती निळे नाशिक ता.अकोले, जि.अहमदनगर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 

३. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून व शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ मधील सूचनांनुसार व सदर शासन निर्णय प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील 
तात्पुरती तसेच तदर्थ पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग/१६-अ, दि.२०.०४.२०२३ अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व 
गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या/तदर्थ स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या/तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी 
संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

३) सदर पदोन्नतीचे पद गट-ब (राजपत्रित) असल्याने, सदर पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती (निवडसूची) 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहील. 

8) सरळसेवेच्या कोट्यात रिक्‍त असलेल्या पदावर देण्यात आलेली सदर तदर्थ पदोन्नती ही महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होतील तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत 
करण्यात येईल. 


५ पुरवठा निरीक्षक, गट-क या संवर्गातून निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब ॒या संवर्गात पदोन्नत 
झालेल्या अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदावर रूजू होवून कार्यभार स्विकारल्यानंतरच निरीक्षण अधिकारी 
पुरवठा) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 


६. म.ना.से. (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ वेतननिश्चितीसंबंधी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
दिनांक २०.०२.२०१९ मधीळ परिच्छेद १३ (4) नुसार सदर पदोन्नत अधिकारी यांनी विहित मुदतीत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प देणे आवश्‍यक राहील. 


७. महसूल विभाग वाटप अधिसूचना, दि.१४.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सदर अधिकारी यांना महसूल 
विभागाचे वाटप करून त्यानुसार पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


८. सर्व पदोन्नत अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी आदेझाच्या दिनांकापासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍तीचे आदेश असून संबंधित कार्यालयाने नव्याने 
कार्यमुकती आदेशा निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही, त्यामुळे इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता सर्व 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर व ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


९. संबंधित उप आयुक्त (पुरवठा)/जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी पदोन्नत 
अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांचा रुजू अहवाल 180५१५.॥॥॥००७७५०५.॥ या ई मेल 
वर शासनास तात्काळ पाठवावा. 


१०. सदर आदेड्ा निर्गमित केल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 
अवधीतच, सदर अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या विहित 
कालावधीत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा "अकार्यदिन" 
(dies non) म्हणून गणला जाईल. 

११. संबंधित अधिकाऱ्यांस शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने सदर 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज सादर केल्यास अज्ञा अर्जाची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 

१२. शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२,दि.१२.०९.२०१६ अन्वये सदर 
पदोन्नत अधिकारी यांनी निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब संवर्गातील पदोन्नती नाकारल्यास त्यांचे नाव 
संबंधित निवडसूचीतून काढून टाकून पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता 
तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत निरीक्षण अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्रता तपासण्यात येईल. 


१३. सदर अधिकाऱ्यांची निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील पदोन्नती ही सदर 
अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही, या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उप आयुक्त (पुरवठा) यांनी 
खातरजमा करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास 
शासनास अवगत करावे. 
१४. संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पुरवठा निरीक्षक, 
गट-क संवर्गातील पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य निरीक्षण अधिकारी/पुरवठा निरीक्षक यांच्याकडे 
सोपविण्याची कार्यवाही आपल्या स्तरावरून तात्काळ करावी. 
१५. सदर आदेशान्वये पदोन्नती दिलेल्या पदांवर कार्यरत असणाऱ्या महसूल व वन विभागातील अधिकारी 
यांच्या सेवा, याच आदेझान्वये त्यांच्या मूळ महसूल व वन विभागास प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
१६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१३५४१४९४०६ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
‘SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
25. }6c1€7844a91 135f45e7219341 1 1ca2bSdc8481b5 1296 
12080, postalCode=400032, st=Mahi 


RAVINDRA PATIL 2 
(अस्मिता पाटील) 
प्रति, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सर्व संबंधित अधिकारी. 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) अ. मु. स. (महसूल), महसूल व वन विभाग यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व विभागीय आयुक्त. 

) सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०)सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
११)सह सचिव, सा.प्र.वि./सेवा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
१२)सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा). 

)सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१५)सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१६)उप सचिव (ई-९), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७)निवड नस्ती, ना.पु.१५. 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


